पुणे जिल्हा नियोजन समितीवर विशेष 
निमंत्रित सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२०/प्र.क्र.५५/का-१४८१-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३० मे, २०२२ 


पहा:- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८, 

२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २००० 

३) शासन निर्णय क्रमांक: जिनिस-२०२०/प्र.क्र.५५/का-१४८१-अ, दि. १९.०१.२०२१ 

४) मा.उप मुख्यमंत्री कार्यालय, सह सचिव यांचे पत्र क्र.उमुम/सस/नोट/४९०/२०२२, 
दि.२४/०२/२०२२ 


शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक 
३०/२०००” मधील कलम ३ चा पोटकलम (३)(दोन) (ब ) व ३(३)दोन (क )नुसार व पोटकलम (३) 
मधील (चार) (फ) येथिळ तरतूदीनुसार विधीमंडळ/संसद सदस्यांमधून नामनिर्देशानाच्या ०२ 
सदस्यांची, जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेल्या ०४ नामनिर्देशित सदस्यांची तसेच सामान्यपणे 
जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील निवासी असलेल्या ११ विशेष निमंत्रित सदस्यांची नियुक्‍ती पुणे 
जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर संदर्भाकित शासन निर्णय क्र.३ अन्वये नियुक्‍ती करण्यात 
आली होती. उर्वरित ०३ “विशेष निमंत्रित सदस्य” यांची नियुक्ती खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे 
करण्यात येत असून त्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेले विशेष निमंत्रित सदस्य 
(अधिनियमातील कलम ३(३) चार (फ) अनुसार) 
अ.क्र सदस्याचे नाव पत्ता 
१. | . | श्री.पृथ्वीराज पाटील आय.सी.एस. कॉलनी, गणेश खिंड रोड, पुणे 
२. | श्री.संतोष भगवान साखरे मु.पो.हिंजवडी, ता.मुळशी, जि.पुणे 
३. श्री.राहूल रोहिदास लेकावळे मु.पो.मोहरी बु., ता.भोर, जि.पुणे 


२. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, पुणे यांनी उपरोक्त आदेश सर्व 
संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२०/प्र.क्र.५५/का-१४८१-अ 


३. पुणे जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद विशेष निमंत्रित सदस्याची करण्यात आलेली 
नियुक्‍ती पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्‍ती रद्द होईपर्यंत या पैकी जे अगोदर 
घडेल, तोपर्यंत अबाधित राहतील. 
छ. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०५३०१५०९५००२१६ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, ति 
SANJEEV Se sti ta et mon 
वित टं दाणा 


seri 
D H U R | 076E4614388B1FSE7A, cn=SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI 
Date: 2022.05.30 15:11:26 +05'30' 


(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


र 332, st=Maharashtra, 
b2040f8afaeSb15468c26cd79b 1 393381092c74fb3501 bf565f466 


प्रति, 

१.मा. राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन, मंत्रालय, मुंबई. 

२.मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३.मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४.मा. राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

५.मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, पुणे यांचे खाजगी सचिव 
६. मा. कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, महाराष्ट्र, मंत्रालय, मुंबई 

७.मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

८.विभागीय आयुक्‍त, पुणे विभाग, पुणे 

९.जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, पुणे 

१०.उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, पुणे विभाग, पुणे 
११.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे 
१२.महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

१३.कोषागार अधिकारी, पुणे 

१४. निवड नस्ती, का-१४८१ अ, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


